मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास 
विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ 
उपविभागातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.३४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०९.२०२२ 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय क्रमांक:सीओई-२०२२/प्र.क्र.३४/ज.वि., दिनांक १४.०३.२०२२ 
२) कार्यकारी अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.मुअ/तापाविम/आ-३/३६७७/२०२०, दि.१६.०९.२०२० 


शासन निर्णय: 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, नर्मदा 
विकास विभाग, नंदूरबार हा विभाग व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४ पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत किंवा त्यापदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल 
त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. (तपशिल सोबतच्या 
प्रपत्रात दिला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र. आय.५, मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज 
प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, ००१ संचालन व प्रशासन (०७) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन 
मंडळ, सातारा, (०७) (०४) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, Yoo - सरदार 
सरोवर प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९५६) "या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 


आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३४/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५५/.॥8॥/990॥89.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९२६१७३५५९७२२७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJENDRA RAMESH DEHERKAR 


RAJENDRA RAMESH DN: CN = RAJENDRA RAMESH DEHERKAR, C = IN, 


O = GOVERNMENT OF 


सोबत- वरीलप्रमाणे. DEHERKAR cc ae 
(राजेंद्र SETH) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

४.अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

५. कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग, नंदुरबार (५ प्रती) 

६. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३४/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०२२/प्र.क्र.३४/जवि दि.२६.०९.२०२२ चे 
विवरणपत्र १ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. | पदनाम नर्मदा नर्मदा । नर्मदा नर्मदा विकास] एकूण 
विकास ।विकास | विकास उपविभाग । पदे. 
विभाग, ।उपविभाग | उपविभाग | क्र,३ 
नंदुरबार ।क्र,१ क्र,२ अक्कलकुवा 
तळोदा ।तळोदा 
i १_| २ ३ | og | ५ ८ 
कार्यकारी अभियंता Le | | 0 | po | 1 १ 
उपकार्यकारी अभियंता | a | | oo | po | 0 | a 
उपअभियंता/उपविभागीय शिंगी शिंगी शिंगी a 3 
अभियंता 
४ कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ ४ १६ 
शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
षु स्थापत्य अभियांत्रिकी शिंगी ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक 
& विभागीय लेखापाल | = | ka oa po Pa 
७. | आरेखक 1 9 | a poo | 160 Poa | 
८ सहाय्यक आरेखक 1 9 | poo pF oo | 16 oa 
९ अनुरेखक ae ae Poa | a | 3 
pao | प्रथम लिपिक | = | | oo | 10 | oo | | | 
faq| वरिष्ठ लिपिक षु | a | = aa | | ८ 
१२ । कनिष्ठ लिपिक/लि.टं ४ २ २ २ | 9 ० 
१३ ।लघु टंकलेखक/ शिंगी | na =] बिगी 
निम्नश्रेणी लघु लेखक 
१४ | टंकलेखक ३ Le | =a aa & 
१५ भांडारपाल ; | | oo | po fF oo | ae 
१६ = | सहाय्यक भांडारपाल | | Le | 10 | oo | 1. बे. )| 
।१७ | संगणक . है. | | =. | Fo | pF 0 ae 
१८ । वाहनचालक 1 9 | | @ | Poa Fa | ४ 
१९ ।नाईक i अ | | oo | p 0 | oo | aa 
२० शिपाई षु २ २ २ = . .| 
२१ ।चौकीदार za | = | _ a शिळ अशा ४ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ ८८ 
RAJENDRA RAMESH तार” 
DEHERKAR 01 ra 
(राजेंद्र देहेरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३४/जवि 


झासन निर्णय क्रमांक- सीओई-२०२२/प्र.क्र.३४/जवि दि.२६.०९.२०२२ चे 
विवरणपत्र-२ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
वाहनचालक दि.३१/०५/२०२६ 
दि.३०/०४/२०२५ 
दि.३१/०१/२०२७ 


मजूर 
जाळ य 
ण पदे ek 


Digitally signed by RAJENDRA RAMESH DEHERKAR 
RAJENDRA RAMESH 0०५७५०१ ०- 


D E H E RKA R MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


NT 
Jate: 2022.09.26 17:39:06 +05'30' 


(राजेंद्र देहेरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


